ग्रामीण रुग्णालय पाटोदा जि. बीड 
रुग्णालयाच्या दुरुस्ती बांधकामाचे 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१४४/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : २०, मे, २०२२. 
वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/ कक्ष- ३/टे-६/ 
ग्रारुपाटोदादुरुस्तीबांधकाम /६३८४-३८५/२२, दि.१०.०५.२०२२. 
प्रस्तावना :- 
ग्रामीण रुग्णालय पाटोदा जि. बीड रुग्णालयाच्या दुरुस्ती बांधकामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता व निधी उपलब्धतेबाबत शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. ग्रामीण रुग्णालय पाटोदा जि. बीड 
रुग्णालयाच्या दुरुस्ती बांधकामाचे अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड यांनी 
तयार केले असून ते सन २०२०-२१ च्या दरसुचिवर आधारित ३ अंदाजपत्रकांचे खालीलप्रमाणे एकुण रु. 
३०,००,०००/- इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 


ग्रामीण रुग्णालय पाटोदा जि. बीड रुग्णालयाची दुरुस्ती कामे “परिशिष्ट अ” मध्ये दर्शविण्यात 
आल्याप्रमाणे रु. ३०,००,०००/- (अक्षरी तीस लक्ष फक्त ) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालीलप्रमाणे 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. 1 बाब | | रक्कम | 


पाटोदा येथील ग्रामीण रुग्णालयाची दुरुस्ती करणे ( ASST, FHI वार्ड UCM करणे) रु.१०.०० लक्ष 


पाटोदा येथील ग्रामीण रुग्णालयाची दुरुस्ती करणे ( महिला,पुरुष कक्ष,स्वच्छतागृह,फरशी | रु.१०.०० लक्ष 
२ | व काँक्रीट काम) 


पाटोदा येथील ग्रामीण रुग्णालयाची दुरुस्ती करणे ( प्रसुती कक्ष) रु.१०.०० लक्ष 
३ 
एकुण | रु. ३०.०० लक्ष 
2. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत 
आहे. 
अटीव शर्ती :- 


१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तु विशारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१४४/ आरोग्य-४ 


2) 


३. 


ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 
हाती घ्यावे. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. 
१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 

सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्यानिविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

सदर बांधकामांवरील खर्च “मुख्य लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील 


भांडवली खर्च,०२ - ग्रामीण आरोग्य सेवा ,०४- सार्वजनिक आरोग्य, २००- इतर कार्यक्रम पंचवार्षिक योजना 
(००) (०१)- मोठी बांधकामे (४२१० ०१४१), ५३ - मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


8. 


सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, 


दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ 
नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५०४१२२६१५००१७ असा आहे. हा Se डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI 
KENDRE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
D ) E E Pp A K MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=40fdba39a26dd429d5be80f9c 


d76998906ed5012a776fbe5072661d97 
८२७6, 
pset 


udonym=BF4C0C742439A64408C06 
21CD1FF33CD1AD8C6B9, 
st 


erialNumber=C351F74FB3439ACA714 
(66FCFBB2509C3310AE753E395A89FFA 
7C6E3887BOAADF, cn=DEEPAK 


NIVARTTI KENDRE 
Date: 2022.05.20 14:46:37 +05'30' 


(दी. नि. केंद्रे ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा लातूर मंडळ, लातूर. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, बीड 


Cc 40 A -0 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१४४/ आरोग्य-४ 


८. महालेखापाल,( लेखा व लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
९. विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


"॥ -परिशिष्टा-'उक” 9/3 


Name of Work 


at’ Repairs to Rural Hospital at Patoda Tq. Patoda [Female & Male Ward, ~ = ~ Ward, 
Officer Room, Partition & False Ceiling] (Under M.O.W.) 


GENERAL ABSTRACT 
1 Cost of (A) Work Portion = 774886.00 
2 Cost of (8) VQCC Testing + Royalty Charges = 103.00 
TOTAL Rs. = 774989.00 
3. Add 12% for G.S.T. on (A) = 92986.00 
| Add 1% for Insurance Charges on (A) = 7749.00 
5 Add [Surcharge (2%) + Distt. Mineral = 12.00 
Foundation Cess (10%)] on Sand Royalty 
Rs.103/- 
6 Add 15% for Electrification = 116248.00 
6 Add for Contingencies = 8016.00 
TOTAL Rs. = 1000000.00 


nae 


Zz ४ 2 


Sub- जट, Officer, जल्हारल्यचिकित्सक Executive Engin fHeer 


eee बीड 
P.W.Sub- Division, Patoda जिल्हा रूग्णालय 7.४४. Divisibn No siltec 
PWD, Beed 


Se eel 
००७७०००९५५ SS UN I 


क Bae कक Ten ote १ 
Pn ee PHOS 37, 

ok gare: ७६-३४ ९ . 

Sw ७४७ ७.७.० tw 


beedpar. peer / See 


ieee net 


7८७ 14208 ony. न्य 


; Sah pnd 
NSS Nye ~~ | र = | 
ahewe cise engineer i a ब - 
i suai eee - uF — 
W.D Circle,” nanabad. > = 
bee a Chief Engineer 


; Public Viorks Region, 


a Aurangabad 


> 


‘ TRIO Bf </9 


| Name of Work 
5 
pcpairs to Rural Hospital at Patoda Tq. Patoda [Female, Male Ward,” ____» Ward Bath, 
Flooring & Concrete] (Under M.O.W.) 
GENERAL ABSTRACT 
1 Cost of (A) Work Portion = 872271.00 
2 Cost of (B) VQCC Testing + Royalty Charges = 4551.00 
TOTAL Rs. = 876822.00 
3 Add 12% for G.S.T. on (A) = 104673.00 
4 Add 1% for Insurance Charges on (A) = 8723.00 
5 Add (Surcharge (2%) + Distt. Mineral = 546.00 
Foundation Cess (10%)] on Sand Royalty 
Rs.4551/- 
6 Add for Contingencies = 9236.00 
TOTAL Rs. = 1000000.00 
— 
ज्य ७106911498 
visigh ०2८ 89९१ 
03/04] 202] 
oie ae 
४७ Sito pays SO 
हि वि. द्र — a 
ce... ~ VASA 
nm Chief Engineer 


A Aurangabad. 


j 
| 


Repairs to Rural Hospital at Patoda Tq. Patoda [Female .. ~ 


Ww 


“RELA Shs 


Name of Work 


Ward Toilet, Delivery 
Ward] (Under M.O.W.) 


GENERAL ABSTRACT 
Cost of Work Portion = 884073.00 
Add 12% for G.S.T. = 106089.00: 
Add 1% for Insurance Charges = 8841.00 
Add for Contingencies = 997.00 
TOTAL Rs. = 1000000.00 aj 
¥ 
iv : 
bers Divisional पठण sneer : =e bagineer 
Udy ERR sisin: i. sia 


py sub-bie® 


ON ages guna ae en ee 
face: : eee 
श्र iter ps, .../9०५००५०- / 


Jen dag ony - / 


husks 


L 


Be ie | 
1 ER a ee Ne tnt Danan ०००००... 


| 2 ह ण 
pi )) 

"णात म ह AF 

a: t Sumer © गी 

न N Beane 
क ti Chief Engineer 

ASS . Public Works Region, 
Fine Aurangabad. 


